नक्षलविरोधी अभियानाकरिता 
शासन खरेदी करत असलेल्या 
Hy या हेलिकॉप्टरकरिता 
Winch Opeartor (बकयंत्र 
चालक) प्रशिक्षणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं-१११९/प्र.क्र.१८/ २८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १. शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/ प्र.क्र.८०/२८-अ, दि.८.०५.२०१८ 
२. पोलिस अधीक्षक (विशेष कृती), पोलिस महासंचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/२१-अ/१९५/हेलिकॉप्टर बिल/१४४/२०१७, दि.१५.०७.२०१९ 


प्रस्तावना : 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाकरिता नक्षलविरोधी 


अभियानाकरिता नागपूर येथे स्थित करण्यासाठी फ्रान्स येथील “एअरबस हेलिकॉप्टर” या 


उत्पादक कंपनीकडून ।१४५ हे बहुद्देशीय नवीन हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात 


आला. सदर हेलिकॉप्टरचा वापर Medivac साठी Medical Evacuation साठी होणार असल्याने 


त्यामध्ये Winch (बकयंत्र) ची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. याबाबत एअरबस कंपनीबरोबर 


केलेल्या करारानुसार हे यंत्र चालविण्यासाठी बकयंत्र चाळकांची (Winch Operator) नेमणूक 


करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बकयंत्र चालक यांच्या नियुक्‍तीसाठी/प्रशिक्षणासाठी 


दि.१.०१.२०१९ रोजीच्या मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळीळ शक्‍ती प्रदत्त समितीने 


मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदर बकयंत्र चालक पदासाठी गृह विभागाने दोन पोलिस 


अधिकारी/ कर्मचारी यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे. Winch Operator 


Training (बकयंत्रचालक प्रशिक्षण) एअरबस कंपनीमार्फत दि.६ ऑगस्ट २०१९ ते १५ ऑगस्ट 


२०१९ दरम्यान जर्मनी येथे देण्यात येणार आहे. सदर प्रशिक्षणासाठीचा सर्व खर्च संचालक, 


विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांचेकडून करण्यात येणार आहे. तरी, Winch Operator 


Training (बकयंत्रचालक प्रशिक्षण) साठी गृह विभागाने सुचविलेल्या दोन पोलिस अधिकारी/ 


कर्मचारी यांना जर्मनी येथे पाठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.१८/ २८-अ 


शासन निर्णय : 
ठलि-१४५ या हेलिकॉप्टरच्या जर्मनी येथे होणाऱ्या Winch Operator Training 


(बकयंत्रचालक प्रशिक्षण) साठी गृह विभागाने सुचविलेल्या खालीलप्रमाणे दोन पोलिस अधिकारी/ 


कर्मचारी यांना त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या कालावधीमध्ये प्रशिक्षणासाठी परदेशी जाण्यासाठी 


तसेच प्रवासाकरिता दि.६.०८.२०१९ रोजी मुख्यालय सोडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पोलिस अधिकारी/ | प्रशिक्षणाचा दिनांक | प्रशिक्षणाचा प्रशिक्षणाचे 
कर्मचाऱ्याचे नाव कालावधी ठिकाण 
|| श्री.सुदर्शान सुरेश | दि.६ ऑगस्ट २०१९ | १० दिवस | Manching 
काटकर, पो.उ.नि. | ते १५ ऑगस्ट २०१९ | (प्रवासाच्या Airfield: 
(प्रवासाच्या कालावधीसह) AIRBUS 
कालावधीसह) Deutschland, Zur 
२. । श्री.अविनाहा& | दि.६ ऑगस्ट 2098 | १० त. टा. 
ee eee Samar वु; 85077 
अशोकराव , ते १५ ऑगस्ट २०१९ | ( । 
Manching, 
पो.ह. (प्रवासाच्या काळावधीसह) 
Germany. 
कालावधीसह) 


२. सदर प्रशिक्षणासाठी या दोन पोलिस अधिकारी/ कर्मचारी यांना जर्मनी येथीळ प्रवास खर्च 


(टॅक्सी), निवास खर्च, दैनिक भत्ता व इतर कर (युरोमध्ये) आणि प्रवास खर्च (विमान), प्रवास विमा 


व व्हिसा खर्च (रुपयांत) असा एकूण अंदाजे रु.५,००,०००/ (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) खर्च 


येणार आहे. हा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाळलील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 


तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच उपलेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र.ए-४, २०७०- इतर प्रशासनिक सेवा 
(००(११४) परिवहन साधनांची खरेदी व 
परिरक्षण (००)(०२) विमानचालन सल्लागार, 
महाराष्ट शासन (२०७० ०१५६) ११-प्रवास खर्च 


३. या प्रित्यर्थ उपसंचाळक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” म्हणून व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय विमानचालन संचालनालयाशी संबंधित मुख्य सचिवांच्या 


अध्यक्षतेखालील शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१.०१.२०१९ च्या बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.१८/ २८-अ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०८०११५५३३००७०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


BHARAT BUDHAJI ©: 
GAWADE 


(भ. बु. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत- खर्चाच्या अंदाजाचे परिशिष्ट-१ जोडले आहे 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे सह सचिव 
४. प्रधान सचिव, (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
५. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
६. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
७. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.१८/ २८-अ 


परिशिष्ट-१ 


१४५ या हेलिकॉप्टरच्या जर्मनी येथे होणाऱ्या Winch Operator Training (बकयंत्रचालक 
प्रशिक्षण) साठी दोन पोलिस अधिकारी/कर्मचारी यांना लागणाऱ्या खर्चाचे विस्तृत विवरणपत्र 


खर्चाची बाब प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च दोन्ही प्रशिक्षणार्थीच्या 
प्रशिक्षणासाठी येणारा खर्च 
प्रपास खर्च (विमान तिकीट) रु. ६४०९८/- अथवा प्रत्यक्ष रु.१२८१९६/- 
खर्च (जो कमी असेल तो) 
प्रवास विमा रु. २००० /- अथवा प्रत्यक्ष रु.४०००/- 
खर्च (जो कमी असेल तो) 
व्हिसा खर्च रु. ८६८०/- अथवा प्रत्यक्ष रु.१७३६०/- 
खर्च (जो कमी असेल तो) 
जर्मनीमधील प्रवास खर्च प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी असेल रु.१३७७१६/- 
(टॅक्सी) तो) 
एकूण १० दिवस 
निवास खर्च रु.३९१८२/- रु.७८३७३/- 
(एकूण ९ रात्री) 
दैनिक भत्ता खर्च $ १०० प्रति दिवस रु.१,४०,०००/- 
अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी 
असेल तो) एकूण दिवस (१०) 
धा (जर्मनीमधील 
खर्चावरील कर (१५%) करपध्दतीनुसार असलेला 
कर १५%) 
1 | (| (जर्मनीमधील खर्चावर 3.4% 
नियमानुसार कर कर) 
geo एजन्सीचे कमिशन | aaa प्रत्यक्ष येईल त्याप्रमाणे 
एकूणखर्ची || ----पला- | अंदाजे रु.५,००,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


